महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
मधील उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६२१/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२२. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट क (प्रशासन शाखा) पदावर कार्यरत असणार्‍या खालील नमूद 
कर्मचाऱयांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बँड पे बॅन्ड-रु. एस-१७: ४७६००-१५११०० अशा 
सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात Rea असलेल्या पदांवर 


खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा | जातीचा । महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना 
क्र. प्रवर्ग विभाग 
ea) २ ३ द ai. ee 
शि श्रीमती मालू Rao | इमाव | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. हिंगणा, जिल्हा 
तिबूडे नागपूर 
२ श्री अरविद चिलबुले इमाव | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. नागभीड, जिल्हा 
चंद्रपूर 
३ श्रीमती छाया खुला | कोकण-२ शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक 
व्ही.मोडक कार्यालय, बृहन्मुंबई, उत्तर विभाग 
(श्रीमती पूजा चव्हाण) 
४ श्री.भास्कर पांडुरंगजी | इमाव | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी पं.स. समुद्रपूर, जिल्हा 
साखरकर वर्धा 
५. श्री. सुरेश जानराव इमाव | अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. मानोरा, जिल्हा , 
बेहरे वाशिम 
६. श्री देवीदास भिका इमाव | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. चोपडा, जिल्हा 
माळी ,जळगांव 
७. श्री year भिमराव खुला | औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. निलंगा, जिल्हा 
गायकवाड (दिव्यांग) लातूर 
८ श्री. देविदास आसाराम | खुला | औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. भोकरदन, 
मुळे जिल्हा, जालना 
९ श्रीम.शाहीन निसार खुला पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. फलटण, जिल्हा 
अहमद पठाण सातारा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२ 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा | जातीचा । महसूली । पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना 
क्र. प्रवर्ग विभाग 
शि २ ३ द कना a 
7 ० श्री यशवंत सोनू ars | खुला | औरंगाबाद विभागीय सहाय्यक सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण 
मंडळ , औरंगाबाद 
शि १ | श्रीम. कुदसिया खुला पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. अक्कलकोट, 
फरिदोद्दीन शोख जिल्हा. सोलापूर 
१२ श्री बळीराम भिमराव खुला | औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. गेवराई, जिल्हा. 
गवळी बीड 
१३ श्रीम. अपूर्वा अरुण खुला पुणे कार्यक्रम अधिकारी (प्रशासन शाखा), राज्य 
कुलकर्णी (मेढेकर) शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१४ श्रीम. वंदना जानराव । इ.मा.व. । नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. पारशिवनी, जिल्हा 
कोल्हे (हटवार) नागपूर 
१५ श्री संपत मनोहर गावडे | भ.ज.(क) पुणे ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. बारामती, जिल्हा 
पुणे 
१६ श्री अरुण शामराव इ.मा.व. | अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. चिखलदरा, जिल्हा 
शेगोकार अमरावती 
१७ श्री प्रदीप रामेश्वर चोरे | इ.मा.व. | अमरावती |गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. तेल्हारा, जिल्हा 
अकोला 
१८ श्री चंद्रप्रकाश अनु. जाती| अमरावती |गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. घाटंजी, जिल्हा 
शामरावजी वाहने यवतमाळ 
१९ श्री सुनिल पांडुरंग खुला | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. श्रीगोंदा, जिल्हा 
वाळके अहमदनगर 
२० श्री मारोती धोंडूजी अ. । अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. महागाव, जिल्हा 
मडावी जमाती यवतमाळ 
२१ श्री राजकुमार खुला पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. करमाळा, जिल्हा. 
बाळासाहेब पाटील सोलापूर 
२२ श्री. मोहिनीराज भाऊ | भ.ज.(ब) | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. देवळी, जिल्हा वर्धा 
gar 
२३ श्री. माणिक मारूती ।अनु.जाती| पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. माण, जिल्हा 
राऊत सातारा. 
२४ श्रीम. सविता रामचंद्र । इ.मा.व. पुणे ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. आंबेगाव, जिल्हा 
माळी पुणे. 
२५ श्री.अनिल अनु.जाती पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. शिरूर, जिल्हा पुणे. 
लालासाहेब बाबर 
२६ श्री. राजेंद्र दादाजी इ.मा.व. | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. धडगाव, जिल्हा 
बच्छाव नंदूरबार. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२ 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नावा | जातीचा । महसूली | पदोन्नतीच्या पदावरील पदस्थापना 

क्र. प्रवर्ग विभाग 

a 2 3 द aes ae, 

२७ श्री. सुभाष रेवजी gare | खुला | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. अकोले, जिल्हा 

अहमदनगर. 

२८ 'श्रीम.उषा संजयशेलार | खुला पुणे कार्यक्रम अधिकारी (प्रशासन शाखा) राज्य 
(सातकर) (दिव्यांग) शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे 

२९ श्री दशरथ चंद्रभुज  ।अनु.जाती।| अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. देऊळगाव राजा, 
पाचंग्रे जिल्हा बुलढाणा 

३० श्री. रावसाहेब भागवत | खुला | औरंगाबाद उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, 
मिरगणे माध्यमिक, जिल्हा परिषद ,उस्मानाबाद 

३१ श्री. बाबुलाल किसन अनु. जाती| कोकण-२ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. मुरूड, जिल्हा 
पाखरे रायगड 

३२ श्रीम. रंजना दयानंद खुला | कोकण-२ शिक्षण उपनिरीक्षक, विभागीय शिक्षण 
राव उपसंचालक, मुंबई 

३३ श्री मुजावर खुला | कोकण-२ शिक्षण उपनिरीक्षक, शिक्षण निरीक्षक 
सैफानमुलुक गफुर कार्यालय, बृहन्मुंबई, पश्चिम विभाग 

३४ श्रीम.सुनिता अनु.जाती। कोकण-२ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. माणगाव, जिल्हा 
अप्पासाहेब खरात रायगड 

३५ श्रीम. शर्मिला पिरचंद | खुला | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. अंमळनेर, जिल्हा 
चव्हाण जळगाव 


२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आलेल्या विशेष अनुमती याचिका 
२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दिनांक 
24.04.2008 स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
देण्यात येत आहेत. तसेच सदर दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच Re fice 
स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन KET नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी 
दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 


४. तात्पुरत्या निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२ 


५. सदर पदोत्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन 


विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली 
आहे. 


६. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
वरील आठ अधिकाऱ्यांपैकी शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी 
प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा 
अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये. 


७. आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित कमर्चाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित कर्मचारी यांनी पदोन्नती sear 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित 
अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 

८. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाला www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०१२५१६४२११५४२१ असा आहे. 
हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


1594539 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 

५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. AT. विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 

८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

९. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०. मा. मंत्री ( शाळेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

११. AT. राज्यमंत्री ( शालेय शिक्षण / क्रीडा ) यांचे स्वीय सहायक 

१२. अप्पर मुख्य सचिव ( शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१३.आयुक्‍्त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६२१/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२ 


१४. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नी रोड , मुंबई 

१५. सहसचिव / उपसचिव ( विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेत समन्वय / 
अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

१६. सर्व शिक्षण संचालक 

१७. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१८. आयुक्त , क्रीडा व युवक सेवा , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 

१९. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२१. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ 

२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 

२४. संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 

२५.सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 

२६.निवड नस्ती , प्रशा -२ , शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


